महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, HIS मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 


दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२६३२३६५ ई-मेल- pratapsingh.kharat@gov.in 
क्रमांक-प्रशामा -२०१९/प्र.क्र.१९८ /आरोग्य-३अ दिनांक- २९ ऑक्टोबर, २०२० 
प्रति, 


आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
आरोग्य भवन, मुंबई 


विषय :- सार्वजनिक आरोग्य विभागाची वसई-विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे वसई- विरार महानगरपालिका यांचेकडे हस्तांतरीत 
करण्याबाबत. 


संदर्भ :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक. संआसे/कक्ष ७अ/टे-७/प्रा.आ.केंद्र-उपकेंद्र/वसई-विरार/हस्तांतरण/८४८- 
५०/२०१८ दि.२६ फेब्रुवारी , २०१८. 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्र कृपया पहावे. 


रः वसई-विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद, पालघर कडील सोपारा, 
निर्मळ व चंदनसार ही तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व नायगाव, सांडोर, उमेळा, निर्मळ,चंदनसार, 
पेल्हार,बोळींज, चिखळलडोंगरी, गोखिवरे,जुचंद्र, सातीवली व atta ही १२ उपकेंद्रे वसई-विरार 
महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची सहमती देण्यात येत आहे . 
जिल्हा परिषद, पालघर व वसई -विरार महानगरपालिकेने परस्पर सहमतीने याबाबतच्या अटी व शर्ती 
निश्चित कराव्यात. 


३. वरील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाया सर्व आरोग्य 
सुविधा हस्तांतरण झाल्यानंतर महानगरपालिकेकडून पुरविणे आवश्‍यक राहील. पालघर जिल्ह्यात 
गरज असल्यास या प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्राच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रे / उपकेंद्रे सुरु करण्याबाबत पालघर जिल्हा परिषदेने आवश्‍यकतेनुसार ठराव करुन त्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेमार्फत सादर करावा. 


४. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८०००१५८१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ne 

qo. 
११. 
१२. 


Sa nj eev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri S h (र्ट h ठे. Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.29 


ndra Dh Ai 13:31:38 +05'30' 
(Rie. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

आयुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका 

जिल्हाधिकारी, पालघर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर 

PAGS (१), आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) , मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर 

सर्व सहसचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


